केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा 
सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या 
योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता सिंगल 
नोडल एजन्सी व नोडल अधिकारी यांची 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१०२२/प्र.क.१४६/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:- १९ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय H.: बैठक-०७२२/प्र.क. ११२/१८-स, दि. ०७.१०.२०२२ 
2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क.३५/कोषा प्रशा-४, 
दि.०१.०७.२०२१ 
प्रस्तावना:- 


प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांमार्फत त्यांच्या सभासदांना संगणकीय 
तंत्रज्ञानाच्या आधारे विविध प्रकारच्या सेवा पुरवून त्यांना सक्षम व्यवसाय उपक्रम बनविण्याच्या 
उद्देशाने देशातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना “आत्मनिर्भर भारत” अभियानच्या 
धर्तीवर स्वावलंबी बनविण्यासाठी केंद्र शासनाने दिनांक २९ जून, २०२२ रोजी “केंद्र पुरस्कृत 
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण” या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. 
त्यानुषंगाने राज्यशासनाने संदर्भ क्र. १ अन्वये सदर योजनेस मान्यता दिली आहे. 

केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) याबाबत सुधारित 
कार्यपध्दतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाने एका Single Nodal Agency (SNA) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत बँकेत 
स्वतंत्र 91918 Nodal Bank Account उघडावे. तसेच त्यासोबतच योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने 
किमान उप सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची Nodal Officer म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत वित्त विभागाने 
संदर्भ क्र.३ शासन परिपत्रकान्वये सूचना दिल्या आहेत. त्यानुषंगाने उक्त केंद्र सहाय्यीत योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी व समन्वयासाठी Single Nodal Agency (SNA) आणि Nodal Officer यांची 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ०२ येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांनूसार केंद्र 
पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या योजनेकरीता 
अंमलबजावणी व समन्वयासाठी पुढील WAY Single Nodal Agency आणि Nodal officer यांची 
नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२२/प्र.क.१४६/१८-स 


Single Nodal Agency (SNA) & Nodal officer :- 


केंद्र पुरस्कृत योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष 


Single Nodal Agency (SNA) 


Nodal Officer 


प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी 
संस्थांचे संगणकीकरण 

(केंद्र हिस्सा ६०%) 

मागणी क्र. व्ही - 2 

२४२५- सहकार 

१९५, सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य (०१) 
सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य | (०१)(०५) 
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी 
संस्थांचे संगणकीकरण 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा 
६०%) 

(कार्यक्रम) 

(28242499) 

33- अर्थसहाय्य 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, म.रा., पुणे 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, म.रा., पुणे 


(राज्य हिस्सा ४०%) 

मागणी क्र. व्ही-२ 

|२४२५ सहकार 

(४1७) 

१९५ सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य (०१) 
सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य | (०१)(०५) 
प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी 
संस्थांचे संगणकीकरण (hae पुरस्कृत 
योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) 

(कार्यक्रम) 

(२४२५२५८९) 

३३- अर्थसहाय्य 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, म.रा., पुणे 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, म.रा., पुणे 


२. केंद्र पुरस्कृत योजनांकरीता केंद्र शासनामार्फत दि. ०१ जुले, २०२१ पासून सुधारित 


कार्यपद्धतीनुसार निधी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे वरीलप्रमाणे नियुक्‍त Single Nodal Agency (SNA) 


यांनी Sad केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने PFMS बाबत वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०१ जुले, 2029 च्या परिपत्राकातील सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही 


करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२२/प्र.क.१४६/१८-स 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०११९१७१२०२७२०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shinde Rahul 
Chandrashekhar 


(राहुल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा. विधानसभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य (सवी 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

७. मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 

८. मा. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग. 

९. मा. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग. 

१०. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

११. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषी ग्रामीण विकास बँक, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 

१३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., मुंबई 

१४. जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व उपनगरे वगळून) 

१५. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (मुंबई शहर व उपनगरे वगळून) 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँक वगळून) 

१७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


